डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट 
यवतमाळ जिल्ह्यामधील उमरखेड तालुक्यातील व 
बीड जिल्ह्यामधील उपगटातील गावांच्या नावात 
सुधारणा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : डिएपी-२०२३/प्र.क्र.२८/का-१४८१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ जून, २०२३. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक : डोंविका-२००९/प्र.क्र. ६/ का-१४८३, 
दि.१८ जानेवारी, २०१०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक : डोंविका-२००९/ प्र.क्र६/ का-१४८३, 
दि. १८ जानेवारी, २०१० सोबतचे परिशिष्ट-२ येथे दर्शविण्यात आलेल्या गावांची नावे पुढीलप्रमाणे वाचावीत. 


क्र.१५- यवतमाळ उपगट तालुका क्र. ३५- उमरखेड 
अ.क्र दि. १८.०१.२०१० च्या शासन । गावांची सुधारीत नावे 
दि. १८.०१.२०१० च्या निर्णयानुसार गावांची नावे 
शासन निर्णयानुसार 
P| जेवळी जेवली 
२३ येकंबा एकंबा 
२७ रोमपूर रामपूर 
३० धडोली घडोळी 
39 सोईर सोईट 
३२ नवेलालपूर नविन वालतूर 
४७ दरारी दराटी 
Bd मधुरानगर मथुरानगर 
क्र.११- बीड उपगट तालुका क्र. २७- बीड 
बोरखेडी बोरफडी 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६०९१६२७५३१११६ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA DHURI 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
(१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र.२८/का-१४८१-अ 


२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सर्व मंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.विरोधी पक्षनेता विधान सभा / विधान परिषद यांचे स्वीय सहायक, विधानभवन, मुंबई 
५) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

७) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती/औरंगाबाद 

(८) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, यवतमाळ/बीड 
(९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ/बीड 

१०) महालेखापाल ५८, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

११) महालेखापाल % (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, यवतमाळ/बीड 

१३) निवड नस्ती का.१४८१-अ. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


( 
( 
( 
( 


पृष्ठ २ पैकी २ 


